श्री. प्रविणकुमार उखळीकर, उपप्राचार्य, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जालना यांना सिडनी, 
ऑस्ट्रेलिया येथे शोधनिबंध सादरीकरणास हजर 
राहण्याकरीता परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन आदेश क्र. व्यशिअ-२०२३/प्र.क्र.४२४/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : ३० ऑक्टोबर, 2023. 


वाचा:- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. परदौ-१४२०/प्र.क्र. २६/११, 
दि. ०१/०२/२०२१ 
(२) श्री.प्रविणकुमार उखळीकर, उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जालना, 
जि.जालना यांचा दि. २९/०५/२०२३ रोजीचा अर्ज. 
(३) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/शोधनिबंध./२०२३/३१६, दि. १०/०८/२०२३ 


आदेठा 


श्री. प्रविणकुमार उखळीकर, उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जालना हे संदर्भ 
क्र. (9) येथील शासन परिपत्रकातील नियम क्र. १७ मधील तरतूदींची पुर्तता करीत असल्याने त्यांना सिडनी, 
ऑस्ट्रेलिया येथे दि. २७ ते ३० नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीत होणाऱ्या 23 World Congress on Safety 
and Health at Work Sydney आंतरराष्ट्रीय परिषदेत त्यांच्या * A Study of Auto Industry Accidents 
in India and HR Interventions for its Prevention” या शोधनिबंधाचे सादरीकरण करण्यासाठी हजर 
राहण्यासाठी खालील अटींच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


Ee) 


) श्री. प्रविणकुमार उखळीकर हे सदर दौऱ्याच्या कालावधीत महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील कोणत्याही तरतूदींचा भंग करणार नाहीत. 

२) श्री. प्रविणकुमार उखळीकर हे सदर दौऱ्याच्या संदर्भात कोणत्याही संस्थेकडून 
प्रवासखर्च, विदेशी वास्तव्याचा खर्च वा अन्य कोणत्याही प्रकारचे आदरातिथ्य 
स्वीकारणार नाहीत. 

३) श्री. प्रविणकुमार उखळीकर यांना सदर दौऱ्याच्या कालावधीसाठी दैनिक भत्ता व प्रवास 
भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 

४) श्री. प्रविणकुमार उखळीकर यांना सदर दौ-याच्या कालावधीची सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून 
रजा मंजूर करण्याच्या अधीन राहून हे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५) उपरोक्त अटींचा भंग केल्यास श्री. प्रविणकुमार उखळीकर हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त 

व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाईसाठी पात्र 

राहतील. 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०२३/प्र.क्र.४२४/व्यशि-१ 


2. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, 
त्याचा संकेतांक २०२३१०३०१६२५३६१२०३ असा आहे. हा आदेश डीजीटल स्वाक्षरी साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL 


DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT, 

PRADEEP SAHEBRAO ४५९५७५५ 
2.5.4.20=be7f8a656a063523ecdbac5e75 130d8b7a4674a77a2691e4bf 
21582d392883e9, 


S H | VTA R E pseudonym=32336 1D01E3FB5187 18EE3AAAESSDB3EC668FBE8, 
serialNumber=415BAA8242ED5D99644FE 1 533246B0A85DC3D52848 
FB6CE23F47DAF8D647AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
Date: 2023.10.30 16:24:57 +05'30' 


(प्रदीप सा. race) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
३) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
४) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद 


(संचालकांमार्फत) 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना. (संचालकांमार्फत) 
६) संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 
७ निवड नस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


